“उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, सन २०१७” 
साठी परिक्षण समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-१०१८/प्र.क्र.९७(१८)/३४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २३ मार्च, २०१८ 


वाचा - 
१) सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन निर्णय क्रमांक.मावज-२०१७/प्र.क्र.१७/२४ 
दिनांक १ एप्रिळ,२०१७ 


शासन निर्णय :- 

सन २०१७ या वर्षासाठी, “उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार ” शासनातर्फे देण्यात येणार आहेत. 
त्यासाठी आलेल्या प्रवेशिकांमधून पात्र विजेत्यांची निवड करण्यासाठी, खालील प्रमाणे परिक्षण 
समिती गठीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासकिय सदस्य 

१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय - अध्यक्ष 

२. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) = सदस्य सचिव 
saa सदस्य 

१ श्री.विलास पंढरीनाथ तोकळे,पीटीआय च सदस्य 


Go¥ SING, Beal गार्डन जवळ, 
गोरास वाडी, मालाड (प.) मुंबई-६४. 


२ श्री.सत्यजित श्रीराम जोशी,हिंदुस्थान - सदस्य 
टाईम्स,पुणे 
४१/१२५,नवसहयाद्री सोसायटी 
कर्वेनगर,पुणे-५२. 


३ श्री.उमेश एकनाथ कुमावत, एबीपी = सदस्य 
न्यूज,मुंबई,१-ई-११०४,नवीन म्हाडा 
HRSA, TAA, लोखंडवाला 
सर्कळजवळ, अंधेरी (प.), 
मुंबई-४०० ०५३. 


४ श्री.भालचंद्र माधवराव पिंपळवाडकर, - सदस्य 
पुण्यनगरी,औरंगाबाद फ्लॅट नं.११,ए 
विंग,सनराईज पार्क, न्यू हायस्कूल जवळ, 
भगतसिंग नगर रोड, हर्सूल,औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-१०१८/प्र.क्र.९७(१८)/३४ 


५ श्री.सिध्देश्वर यशवंत डुकरे,सकाळ,मुंबई : सदस्य 
सी-३०४, आदर्शानगर हौसिंग सोसायटी, 
सहकार सिनेमा समोर, घाटकोपर रोड, 
टिळक नगर,मुंबई-८९. 


६ श्री. शैलेंद्र तनपुरे,महाराष्ट्र टाइम्स, नाशिक = सदस्य 
शौनक,आनंद नगर,दत्त मंदीर रोड, 
मुक्‍तीधाम मार्ग, नाशिक रोड ४२२ १०१. 


७ श्री. कृष्णा चंडीदासराव शोवडीकर,दै.श्रमिक - सदस्य 
एकजूट, नांदेड,चैतन्य निवास, यात्री निवास 
मार्ग, नांदेड-४३१ ६०१. 


८ श्री.श्रीमती Gok लुइस, टाइम्स ऑफ - सदस्य 
इंडिया,मुंबई 
आर/एच नं.३१-डी, 
रॉयल हिल्स को-ऑप.हाऊसिंग 
सोसायटी, न्यु म्हाडा कॉम्प्लेक्स, एनएनपी १ 
आणि २ जवळ, गोरेगांव (पूवी, 
मुंबई-४०० ०६५. 


९ श्री.विजय सिंह,दैनिक भास्कर व सदस्य 
304, आकाडा गंगा, खांडवाला कम्पाउंड, 
वाकोला ब्रिज, 
सांताक्रुझ (पूर्व) मुंबई-५५. 


२. सदर समितीमधील अश्ाासकिय सदस्यांना बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय,क्र.प्रवास -१०१०/प्र.क्र.२/सेवा,दिनांक ३.३.२०१० च्या परिच्छेद १२ मधील 
तरतूदीनुसार रु.८,९००/- व त्याहून अधिक ग्रेड वेतन असणाऱ्या शासकीय कर्मचा-यांच्या दराने 
प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील मात्र त्यांना विमान प्रवास व रेल्वेच्या वातानुकुलीत प्रथम 
वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय राहणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-१०१८/प्र.क्र.९७(१८)/३४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८० २२२३१७४७६५७८००७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ramkisan 
Narayanrao 
Musale Porites owe 
(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा व विधानपरिषद 
मा.राज्यमंत्री (सा.प्र.वि. )यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

सचिव (मा.व ज.) यांचे स्वीय सहायक 


. समितीचे सर्व अशासकिय सदस्य 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-१,मुंबई 
. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

९. 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी 


१०.महासंचालळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मुंबई 

११.संचालक (माहिती)(वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,पमुंबई 
१२. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मुंबई 

१३. निवड धारिका/कार्यासन -३४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


9e613209e20e7a215f026da6875ae, cn=Ramkisan 


